महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांक - आयपीएस-१७०८ / प्र.क्र. २६६ / पोल १, 


दिनांक : ३१ मे, २००८. 


संदर्भ : पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक डीजीपी/पीए/सीबी/२००८/४३. 


शासन आदेश :- 


दिनांक RR मे, २००८, 


राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था व्यवस्थित राखण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय निकड 


विचारात घेता तसेच महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 


पाडताना होणाऱया विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदींच्या अनुषंगाने, सक्षम प्राधिकारी 


यांच्या पुर्व मान्यतेने, भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या खालील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार 


बदलीने / पदोन्नतीने नियुक्त्या करण्यात येत आहेत :- 


Danew ०-1॥१.५५७॥६&?051110.2श न्या 


अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नाव लाया ME i पद ।__ नवीन नियुक्तीचे पद 
१ | श्री. सी. प्रभाकर, भापोसे | पोलीस उपमहानिरीक्षक, | पोलीस उपमहानिरीक्षक 
(नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) | नागरी हक्‍क संरक्षण, मुंबई . 
| (पोलीस अधीक्षक दर्जाचे । 
____________________________| पदाची श्रेणीवाडकरन) | 
2 श्री. रजनीश सेठ, भापोसे | अपर पोलीस आयुक्‍त, _ कारागृह उपमहानिरीक्षक, 
मध्य प्रादेशिक विभाग, मुंबई. | मुंबई (रिक्‍त पदावर) त 
3 श्री.व्ही.व्ही.फणसाळकर, | अपर पोलीस आयुक्त, पुणे । अपर पोलीस आयुक्‍त, ठाणे , 
| भापोसे ZH | | 
४ (si. बी. के. उपाद्याय, | अपर पोलीस आयुक्‍त, नागपूर । पोलीस आयुक्‍त, सोलापूर 
भापोसे 
५. | श्री. ए. एम. कामटे, पोलीस आयुक्‍त, सोलापूर अपर पोलीस आयुक्‍त, 
भापोसे पुर्व प्रादेशिक विभाग, मुंबई 
६ | श्रीमती प्रज्ञा सरवदे, पोलीस उपमहानिरीक्षक, पोलीस उपमहानिरीक्षक. 
भापोसे अन्टी करप्शन ब्युरो, मुंबई राज्य राखीव पोलीस बल. 
मुख्यालय, महाराष्ट्र राज्य, 
| मुंबई ल्क 
७ | Ht. एस. व्ही. दाते, अपर पोलीस आयुक्‍त, अपर पोलीस आयुक्‍त i 
भापोसे आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई. मध्य प्रादेशिक विभाग, मुंबई - 
¢ | श्री. संजय सक्सेना, पोलीस उपमहानिरीक्षक, अपर पोलीस आयुक्‍त,  _। 
भापोसे नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई. | 


९ | श्री. प्रभात कुमार, 


अपर पोलीस आयुक्‍त, नागपूर 


अपर पोलीस आयुकत, पुणे 


भापोसे 
१० | श्री. आशुतोष डुंम्बरे, पोलीस उपआयुक्त, | पोलीस उपमहानिरीक्षक, 
| भापोसे दहशतवाद विरोधी पथक, अँन्टी करप्शन ब्युरो, मुंबई 
| मुंबई (पदोन्नतीने) 
१४ | श्री. सुखविंदर सिंग, पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर | अपर पोलीस आयुक्‍त, 
भापोसे दहशतवाद विरोधी पथक, 
| | मुंबई (रिक्‍त पदावर) 
| (पदोन्नतीने) 
१२ | श्री. देवेन भारती, भापोसे | पोलीस उपआयुक्त, अपर पोलीस आयुक्‍त, गुन्हे, 
गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, मुंबई | मुंबई 
(पदोन्नतीने) 
१३ | श्री. अनुप कुमार सिंग, । पोलीस उपआयुक्त, ठाणे. अपर पोलीस आयुक्‍त, 
भापोसे नागपूर 
(पदोन्नतीने) 
१४ | श्री. सुनिल रामानंद, पोलीस उपआयुक्त, मुंबई | अपर पोलीस आयुक्‍त, 
भापोसे विशेष शाखा-१, मुंबई 
| (पदोन्नतीने) 
/ १५ | श्री. सो. एच. उघडे,  । समादेशक, अपर पोलीस आयुक्त, डे 
भापोसे राज्य राखीव पोलीस बल गट-१, । (रिक्‍त पदी) 
न पुणे (पदोन्नतीने) 
१६ । श्री. एम. एच. गावीत, । पोलीस उपआयुक्त, अपर पोलीस आयुक्‍त, 
भापोसे राज्य गुप्त वार्ता विभाग, मुंबई | नागपूर 
| (पदोन्नतीने) 
१७ । श्री. एस. डी. वाघमारे, । पोलीस अधीक्षक, जळगांव अपर पोलीस आयुक्‍त, 
भापोसे नागपूर (रिक्‍त पदी) 
(पदोन्नतीने) 
१८ श्री. सी. एस. पावसकर, | पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक, 
। शा नागरी हक्‍क संरक्षण, मंबई महाराष्ट्र राज्य पोलीस 
नियंत्रण कक्ष, मुंबई 
र. राज्यात सद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोट निवडणूकीमुळे सुरु असलेल्या आचार 


संहितेच्या अनुषंगाने आवश्यक त्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या प्रस्तावास राज्य निवडणूक आयोगाची 


पुर्वमान्यता घेण्यात आली आहे. 


9-ण९७ pol- IX TRANSFE&POSTING\LetterDig-et 


2. पदोन्नतीने नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी पदोन्नत पदाचा कार्यभार 
स्विकारल्यानंतर एक महिन्याच्या आत, पदोन्नत पदावरील वेतन निश्‍चिती करण्याबाबतचा विकल्प, लेखा 


अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ यांचेकडे सादर करावा. 


g. प्रस्तुत प्रकरणी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांनी कृपया 
तात्काळ कार्यवाही करावी आणि याबाबतचा अनुपालन अहवाल, संबंधितांनी कार्यभार स्वीकारल्याचा 


दिनांक नमूद करुन, शासनास सत्वर पाठवावा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
\ का. 
‘ 


ae 
eae 
(सु. ज. ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


3 
vee tcl w 
mf टी ९८2 
प्रत माहितीसाठी सादर :' माहितीसाठी सादर :- ह NG 


१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 

3) मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 

४) मुख्य सचिव यांचे सहसचिव. 

५) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

६) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 

७) प्रधान सचिव (अ. TY.) ard स्वीय सहाय्यक. 

८) लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) कक्ष अधिकारी, कार्यासन-पोल-१अ, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०) निवडनस्ती (पोल-१) 


00७९७ pol-]\TRANSFE& POSTING LenterDig-gt as 


